आर्थिक वर्ष २०१९-२० राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुस), मुंबई यांना निधी वितरीत व आंहरित 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०१९/प्र.क्र.२११/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुले, २०१९ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९ 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(OM), मुंबई यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०१९-२०/१६१, दि. २७ जुन, २०१९ 
३) उपसंचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (SM), मुंबई 
यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०१९-२०/२३०, दि. १६ जुले, २०१९ 


ज्ञापन :- 

राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुसा), 
मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. २ व ३ येथील अनुक्रमे दि. २७ जुन, २०१९ व दि. १६ जुले, २०१९ च्या पत्रास 
अनुसरुन, राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी होणाऱ्या कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये 
“मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण -१०३, शासकीय 
महाविद्यालये व संस्था, ७ - राष्ट्रीय उच्वत्तर शिक्षा अभियान (रुसा) (२२०२ आय 292)” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर रु. २००.०० लक्ष तरतूदीपैकी ६०% प्रमाणे खाली उद्दिष्टनिहाय दर्शविल्यानुसार 
रु.१२०.०० लक्ष (रुपये एक कोटी वीस लक्ष फक्त) इतकी तरतूद वितरीत व आंहरित करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता 
करिता मंजूर तरतूद वितरीत व आंहरित 
करावयाची तरतूद 
(१७. | ०३ अतिकालीक भक्ता रु. १०००/- रु. ६००/- 
२ ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी रु. 9,38,000/- रु. ८३,४००/- 
शुल्क 
३ ११ देझांतर्गत प्रवास खर्च रु. ९,७२,०००/- रु. ५,८३,२००/- 
8 93 कार्यालयीन खर्च रु. ४०,००,०००/- रु. २४,००,०००/- 
4 १४ भाडेपट्टी व कर रु. ५०,००,०००/- रु. ३०,००,०००/- 
द १६ प्रकाशने रु. १०००/- रु. ६००/- 
१७ संगणक खर्च रु. १,३०,०००/- रु. ७८,०००/- 
२० इतर प्रशासकीय खर्च रु. २१,००,०००/- रु. १२,६०,०००/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०१९/प्र.क्र.२११/विशि-३ 


g 29 पुरवठा व सामग्री रु. १०००/- रु. ६००/- 

१० २४ पेट्रोल, तेळ व वंगण रु. १०००/- रु. ६००/- 

११ | २६ जाहिरात व प्रसिध्दी रु.१०००/- रु. ६००/- 

१२ । २८ व्यावसायिक सेवा रु. १०००/- रु. ६००/- 

१३ | ३४ शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतन रु. १०००/- झु. §00/- 

१४ । ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) रु. ७०,००,०००/- रु. ४२,००,०००/- 
१५ ५० इतर खर्च रु. ६,५०,०००/- रु. 3,९०,०००/- 

१६ ।५१मोटारवाहने रु.१०००/- रु. ६००/- 

१७ । 42 यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री रु. १०००/- रु. ६००/- 

एकूण रु. २,००,००,०००/- रु. १,२०,००,०००/- 


2: हे आदेश शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, 
२०१९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिच्छेद - ७ मधीळ व सोबतच्या 
परिशिष्ठातील अ.क्र. ९ येथील अटी व शतींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

३. सद्यःस्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प्सहसंचालक, Sa यांना 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७१९१७१५३२१२०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDHARTH 
KHARAT 


(सिध्दार्थ खरात) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुसा), मुंबई 
२. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती - कार्यासन विशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


